अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
सिंधुदूर्गनगरी-ओरोस यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता,मध्यम प्रकल्प विभागीय पथक, आंबडपाल या 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ३१/०८/२०२१ च्या 
पुढे दिनांक ०१/०९/२०२१ पासून दिनांक २८/०२/२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२१/१९०/(प्र.क्र.१०३/२१)/म.प्र., 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०२१. 


पहावे : १) शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२१/१९०/(प्र.क्र.१०३/२१)/म.प्र., दिनांक. २६/०३/२०२१ 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई यांचे पत्र.क्र.मुअ/ 
जसंविकोप्र/आ.५(१)/३०८४, दिनांक. ०३/०९/२०२१. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक. १०/०८/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


संदर्भ १ येथील शासन निर्णय, दिनांक २६/०३/२०२१ अन्वये अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोकण पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, सिंधुदूर्गनगरी-ओरोस यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभागीय 
पथक, आंबडपाल कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४९ व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील २१ 
पदांना दिनांक ०१/०३/२०२१ ते दिनांक ३१/०८/२०२१ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. संदर्भ 
क्र. २ येथील मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, मुंबई यांच्या पत्रानुसार सदर विभागीय पथक कार्यालयातील पदांना 
दिनांक ३१/०८/२०२१ च्या पुढे मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 


आता या झासन निर्णयान्वये अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सिंधुदूर्गनगरी- 
ओरोस यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभागीय पथक, आंबडपाल या बांधकाम 
कार्यप्रकारातील कार्यालयातील सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
४९ पदांना व परिशिष्ट “ब” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १९ पदांना, सदर पदे 
विभागाच्या मंजूर आकृतीबंधाच्या मर्यादेत आहेत व ती सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाहीत या 
अटींच्या अधीन राहून दिनांक ०१/०९/२०२१ पासून दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
(परिशिष्ट “अ” व “ब” सोबत जोडली आहेत.) 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/१९०/(प्र.क्र.१०३/२१/म.प्र., 


२. मध्यम प्रकल्प विभाग, आंबडपाल या विभाग व त्या अंतर्गत उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेचा 
खर्च मागणी क्रमांक आय-५, ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण, १९०, 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली 
अंशदान(वेतन) (०४)(०३) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (अनिवायी (४७०१-आय- 
१८९) तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील होणारा खर्च मागणी क्रमांक आय-५, ४७०१ मोठे व मध्यम 
पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमाना कर्जे (02) 
विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली SIGH (०२) (०३) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळास 
भाग भांडवली अंशदान (कार्यक्रम) (४७०१-एच-७५४) या लेखाश्ीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर 
अनुदानातून भागवावा. 

३. हे आदेश झासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक १०/०८/२०२१ नुसार प्रशासकीय विभागास दिलेल्या 
प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२७१५५७०६६३२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


S a pa n a BG \dfbe241 fb5f41a2010e647d760. Ae 
Suresh Belote पणान 
(सपना बेलोटे) 
सहपत्र : वरीलप्रमाणे (परिशिष्ट “अ” व “ब*) शासनाच्या कक्ष अधिकारी 
प्रत सहपत्रासह: 
१. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
२. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
३. कार्यकारी संचाळक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 
४. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई 


५. अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ ओरस-सिंधुदूर्ग 

६. कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभागीय पथक, आंबडपाल, ता.कुडाळ, जि. सिंधुदूर्ग 
७. कार्यासन अर्थसंकल्प-१/आ.(प्रशि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. म.प्र. कार्यासन (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/१९०/(प्र.क्र.१०३/२१/म.प्र., 


परिशिष्ट-"अ" 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२१/१९०/(प्र.क्र.१०३/२१/म.प्र., दिनांक २७ सप्टेंबर, २०२१ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील 
(मुदतवाढीचा कालावधी दिनांक १/०९/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत) 


कार्यालयाचे नांव नियत अस्थायी पदांचा तपशील पदसंख्या 
१ २ 3 8 
q | मध्यम प्रकल्प विभागीय पथक, आंबडपाल, | १) कार्यकारी अभियंता १ 
a 2) उप कार्यकारी अभियंता १ 
३) उप अभियंता/कनिष्ठ अभियंता /शाखा 4 
अभियंता 
४) सहा. अभियंता श्रेणी-२ २० 
५) सहा. भांडारपाल १ 
६) वि. लेखापाल q 
७ प्रथम लिपिक १ 
८) वरिष्ठ लिपिक ४ 
९) कनिष्ठ लिपिक ७ 
१०) अनुरेखक q 
११) नाईक q 
92) शिपाई ४ 
१३) चौकीदार २ 
एकूण ४९ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/१९०/(प्र.क्र.१०३/२१/म.प्र., 


परिशिष्ट "ब" 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२१/१९०/(प्र.क्र.१०३/२१/म.प्र., दिनांक २७ सप्टेंबर, २०२१ चे सहपत्र 


(मुदतवाढीचा कालावधी दिनांक १/०९/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत) 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नांव | पदनाम पदसंख्या पदधारकाचे नाव (सर्वश्री) सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
१ २ ३ 8 4 
q कार्यकारी अभियंता, | सुतार विवश १ | मारुती सिताराम काटाळे ३१/०५/२०२४ 
ba म मिस्त्री | १ | वि. ह. आगलावे २८/०२/२०२३ 
आंबडपाल तारतंत्री =a १) ना. ल. गवस ३०/११/२०२४ 
चौकीदार q) | संतोष महादेव भोवड ३१/०७/२०२३ 
2) | प्रकाश कृष्णा कुबल ३१/१२/२०२४ 
3) रा. बा. कुंभार ३१/०५/२०२४ 
8) श्री.मा. जु. डीसोजा ३०/०६/२०२४ 
मजूर ०९ १) । मारुती विठोबा gated ३१/०५/२०२३ 
2) | रमेश वासुदेव चव्हाण ३१/०५/२०२४ 
३ | बाबू भागोजी शोळके ३१/०५/२०२७ 
४ | जान ba पिंटो ३१/०५/२०२६ 
५) । शांताराम तानाजी मराठे ३१/०५/२०२२ 
६ | दिपक भगवान मडवी ३१/०५/२०२९ 
७ ।म.कृ. दळवी ३१/०७/२०२३ 
८) | एस. जी. खरात ३१/०५/२०२४ 
९) | a. देसाई ३०/०४/२०२२ 
खलाशी ३ q) श्री. शां. के. सोनवणे ३१/०५/२०२८ 
गाणी २) श्री.सु.कृ. धोड ३०/०६/२०३० 
३) | श्री.रा. ल. लाड ३१/०५/२०२४ 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण पदे १९ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


